राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई _ 
निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 
(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०१९/ प्रक्र.८०/आ-५, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: १७ जुले,२०१९ 


संदर्भ : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०.१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ०१ एप्रिल, २०१९. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद मुंबई यांचे 
क्र.रारसंप/सन २०१९-२० अनुदान/२०१९/४१९, दि. २१.०५.२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 

राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद ही शासकीय स्वायत्त संस्था असून या संस्थेचा मूळ उद्देश राज्यात 
सुरक्षित रक्‍ताचा मुबलक पुरवठा वाजवी किंमतीत व्हावा हा आहे. या परिषदेसाठी सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात रु. २५.०० कोटी इतकी तरतूद सहाय्यक अनुदान म्हणून अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी रु.८,०९,८८,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी नऊ लाख अट्ट्याऐंशी हजार 
फक्‍त) इतका निधी राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम व वित्त विभागाच्या दि.०१ एप्रिल,२०१९ मधील परिच्छेद ५ ते १७ 
मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठीचा (एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या चार महिन्यांचा) खर्च भागविण्यासाठी 
रु.८,०९,८८,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी नऊ लाख अटड्डुयाऐंशी हजार फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर मंजूर अनुदानातून राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या खालील 
विविध लोकोपयोगी योजना, कर्मचारी वर्गाचे वेतन, रक्‍तपेढयांना पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्य 
सामुग्रीवरील खर्च भागविण्यात यावा 


अ.क्र तपशिल 

7 खारघर प्रशिक्षण केंद्रआर्किटेक्ट चे शुल्क (यंत्रसामुग्री ,इंटेरिअर) 

२ | जीवन अमृत सेवा योजना रक्‍त वाहतूक करणारी संस्था यांचे ,कर्मचारी) 
(कॉल सेंटर चे शुल्क ,अनुदान 

३ | स्वेच्छिक रक्‍तदान मोहिम )१४ जून जागतिक रक्‍्तदाता दिन निमित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०१९/प्र.क्र.८०/आ-५ 


रक्‍तपेढयांना अर्थसहाय्य ,वृत्तपत्रात जाहिरात ,रक्‍तदाता प्रमाणपत्रडोनर , 
प्रश्नावली छपाई ,कार्ड 

४ | सर जे.जे. महानगर रक्‍तपेढी व राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालयाचा इतर 
आवर्ती खर्च (Recurring Expenditure) 

५ | सर जे.जे. महानगर रक्‍तपेढीसाठी आवश्यक नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी 


सदरचा खर्च खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (२५) रक्‍त संक्रमण सेवा 

३१- सहाय्यक अनुदाने (२२१० ४४७३) 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेस वितरीत अनुदानाशी संबंधीत खर्चाचे देयक अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना व सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907171318293417 असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
K| RA N DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=58e32592d7ee 1 6b3f0ea3e5db304272d 

b0568995 14ece7f762990f9b1a0c5049, 


postalCode=400001, 

VAS A N T RA street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf565781 5fb42c4d 
25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, 
ou=PHD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

O WA H U | cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL 
Date: 2019.07.17 14:27:37 +05'30' 

(किरण वाहूल) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०१९/प्र.क्र.८०/आ-५ 


2. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), (लेखा WAN, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


oe ७ © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


